RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग 


चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ५२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२०/ पौष ५-११, शके १९ ४१ [ पृष्ठे २९, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६. 

क्रमांक आयडीसी.२०१९ /प्र.क्र .६८४ / उ-१४. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ च्या कलम ४३ च्या खंड (१ ब) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ 
असा करण्यात आला आहे ) काढलेल्या अधिसूचना क्र . मऔविम / आयआयए/ E-१८८ ९ ० / २०१ ९, दिनांक २४ जून २०१९ द्वारे “ एकात्मिक 
औद्योगिक क्षेत्र ” ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त आयआयए ” असा करण्यात आला आहे ) म्हणून , मे. हिंदुस्थान इलेक्ट्रीसीटी जनरेशन प्रा . 
लि . ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकासक असा करण्यात आला आहे.) यांच्याकडून विकसित करण्यात येत असलेल्या दिनांक ६ 
सप्टेंबर २०१९ रोजी इतके क्षेत्र ( यात यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) अधिसूचित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर महामंडळ हे, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ (यात यानंतर 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) अन्वये, उक्त आयआयए ” यासाठी “ विशेष नियोजन प्राधिकरण ” झालेले 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आय.डी.सी.२०१५ / प्र.क्र.९ ३ / उद्योग -१४ , दिनांक २७ डिसेंबर, 
२०१६ द्वारे महाराष्ट्र शासनाने “ आयआयए च्या किंवा एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगराच्या विकासासंबंधीची कार्यपद्धती विहित करण्यात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खाजगी जमिनींवरील 
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्राच्या किंवा एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगराच्या संबंधित, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४०, पोट- कलम ( ३) च्या खंड 
( ड ) च्या उप खंड (१) अन्वये नियोजन प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार , शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीबी. ४३१७ / 
प्र.क्र .५४ / २०१७/ नवि -११, दिनांक २ जून २०१७ द्वारे अपर मुख्य सचिव ( उद्योग) यांना प्रदान करण्यात आला आहे ; 


" 


भाग चार - ब -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९ - जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये तसेच कलम ११५ च्या पोट -कलम ( २) मध्ये निर्धारित केलेली 
कार्यपद्धती पार पाडलेली आहे आणि राज्य शासनाकडे त्याच्या मंजुरीसाठी बृहत आराखडा प्रस्ताव सादर केला आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट -कलम ( ३ ) चा खंड ( ड ) तसेच कलम ११५ चे पोट -कलम ( ३ ) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , अपर मुख्य सचिव ( उद्योग), उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग याद्वारे , आराखड्यावर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे, उक्त क्षेत्राच्या बृहत आराखडा प्रस्तावाला पुढील शर्तीच्या अधिनतेने 
मंजुरी देत आहे : 

( १) सदर मंजुरी केवळ , प्रस्तावित जमिनीचा वापर, सोई- सुविधांच्या जागा, मोकळ्या जागा, रस्त्याचे स्वरूप यासारख्या नियोजन 
प्रस्तावांसाठी आहे. 

( २) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आयआयए ” विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाकडून विन्यास / बांधकामाचा आराखडा अंतर्गत प्रवेश मार्ग, तलपृष्ठ निर्देशांक , वाहनतळ व्यवस्था इत्यादींची सखोल छाननी करण्यात 
यावी. 

( ३) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नमूद केलेल्या शर्ती आणि संबंधित प्राधिकरणाकडील पर्यावरणविषयक परवानगी ( लागू 
असल्यास) बंधनकारक राहील . 

( ४) बांधकाम आराखड्याला मंजुरी देताना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( म.औ.वि.म.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
महावितरण ( म.रा.वि.म.) इत्यादी विभागांकडून जेथे जेथे आवश्यक असले तेथे तेथे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेईल . 

( ५ ) प्रस्तावित सोई- सुविधांची जागा आणि मोकळी जागा यामध्ये करण्यात येणारे वापर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
आयआयए विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आवश्यकतेनुसार असतील . 

( ६) उक्त विकासक , भूमि अभिलेख विभागाकडील, नियोजन प्रस्तावानुसार सीमांकन आराखडा प्राप्त करील. 

( ७ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट - कलम ( ३ ) चा खंड ( ड ) तसेच कलम ११५ चे पोट - कलम ( ३ ) यान्वये मान्यता 
मिळाल्याच्या दिनांकापासून प्रस्ताव तात्काळ अंमलात येतील . 

नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा आराखडा सामान्य जनतेच्या निरीक्षणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . ना . कों . भोसले, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th December 2019 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. IDC 2019/C.R . 684 /IND - 14. — Whereas, Maharashtra Industrial Development Corporation 
( hereinafter referred to as the said Corporation ) vide Notification No. MIDC /IIA / E - 18890 /2019 
dated the 24th June , 2019 issued in exercise of powers conferred by clause ( 1B ) of section 43 of 
the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 has notified an area of 76.214 H.A. from village 
Navlakhumbre and area of 27.708 H.A. from village Badhalwadi of Taluka Maval in District Pune 
total of 103.922 H.R. (hereinafter referred to as the said Area ) for being developed by 
M /s . Hindustan Electricity Generation Co. Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the said Developer ) 
to be an Integrated Industrial Area ( hereinafter referred to as “the said II A ) ; 

And whereas, upon such notification , the Corporation has become the ‘Special Planning 
Authority for the said IIA under the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Government Resolution , Industry , Energy 
and Labour Department No. IDC 2015 /C.R.93 /Industry - 14 ,dated the 27th December 2016 has laid 
down the procedure regarding development of the IIA or Integrated Information Technology 
Township ; 

And whereas , in pursuance of the powers conferred under sub -section ( 1) of section 151 of 
the said Act, the power to approve Planning Proposals under sub -clause ( 1) of clause (d ) of sub 
section ( 3 ) of section 40 of the said Act regarding Integrated Industrial Area or Integrated 
Information Technology Township on private lands has been delegated to Additional Chief 
Secretary (Industries) vide Government Notification . Urban Development Department No. TPB 
4317 /CR - 54 / 2017 /UD - 11 , dated the 2nd June 2017 ; 

And whereas , the said corporation has completed the procedure laid down in section 40 
read with sub - section (2 ) of section 115 of the said Act and submitted the Master Plan proposal to 
the State Government for its approval. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 3 ) of section 
40 read with sub - section (3 ) of section 115 of the said Act and of all other powers enabling him in 
this behalf , the Additional Chief Secretary (Industries ) of Industry , Energy and Labour 
Department hereby grant approval to the Master Plan proposal of the said Area as shown on 
plan , subject to following conditions , namely : 

( 1) This sanction is only for the planning proposals like proposed land use , amenity spaces , 
open spaces , road pattern . 

( 2 ) Detailed scrutiny of layout/building plans, internal means of access, FSI, parking etc. 
should be done by MIDC according to MIDC s IIA DCR . 

( 3 ) Conditions mentioned by MPCB (Maharashtra Pollution Control Board ) and 
Environmental Clearance from the respective authority shall be binding ( if applicable ). 

( 4 ) While sanctioning building plans, MIDC shall take NOC from PWD , Mahavitaran 
(MSEB ) etc. Departments wherever necessary . 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२०/ पौष ५-११, शके १९ ४१ 


(5 ) Users provided in proposed amenity space and open space shall be as per requirement 
of MIDC s IIA DCR . 


(6 ) The said developer shall obtain demarcation plan as per planning proposals from the 
land record department. 

(7 ) The proposals shall immediately come into effect from date of approval under clause (d ) 
if sub - section ( 3 ) of section 40 read with sub - section ( 3 ) of section 115 of the said Act . 


The plan showing the planning proposal shall be made available for inspection for general 
public during office hours in offices of MIDC . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . N. K. BHOSALE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६, २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


५ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२२४ 


बुधवार , ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९, शके १ ९ ३८ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
तिसरा मजला, मुख्य इमारत , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ . 

क्रमांक इएलडी. २०१२/ प्र.क्र . १११ / ऊर्जा- १. - महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ ( २०१६ चा महा. २६ ) याच्या कलम १, पोट 
कलम ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ हा दिनांक अधिनियमातील 
तरतुदी लागू करण्याचा दिनांक म्हणून नियत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बिपिन श्रीमाळी, 
शासनाचे सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st August 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ELECTRICITY DUTY ACT, 2016 . 


No. ELD . 2012 /CR 111/NRG - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 
1 of the Maharashtra Electricity Duty Act, 2016 (Mah . XXVI of 2016 ) , the Government of 
Maharashtra hereby appoints the 1st September 2016 , to be the date on which the provision of the 
said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BIPIN SHRIMALI, 


Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६, २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२२५ 


बुधवार , ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९, शके १ ९ ३८ 


CO -OPERATION MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 30th August 2016 


NOTIFICATION 


No. Sapas . 2016 /CR 137 /24 - C. - Whereas , the Ministry of Agriculture, Department of 
Agriculture and Co-operation , Government of India has issued guidelines for Price Support Scheme 
(PSS ) in May , 2014 ; 

Whereas , Government of Maharashtra has decided to participate in the Scheme and has 
designated The Maharashtra State Co - operative Marketing Federation Limited (MSCMF Ltd.) to 
be the State Level Agency (SLA ) of NAFED with regards to implementation of PSS for Oilseeds 
and Pulses ; 

Whereas, the PSS guidelines prescribe State Government notification for each crop . 

Now therefore , in pusuance of the above, the following notification with respect to PSS for 
Oilseeds and Pulses in the State of Maharashtra for the 2016-2017 season . 


The sowing and harvesting period in the state is as follow : 
( a ) Oilseeds and Pulse sowing season 

7th June to 31st July 2016 
(b ) Oilseeds and Pulses harvesting period 1st September 2016 to 31st March 2017 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


C 


Details of crop production in the State of Maharashtra are as follows : 


Oilseeds : 


Crop 


Sown 


Area 
Lakh 
(Ha .) 


area 
Lakh 


Expected 
production 

LMT 


Average 

yield 
(Kg./Ha.) 


Peak Ruling Expected Proposed 
arrival market quantity duration 
period price procure- of Scheme 

ment ( 90 days ) 

Lakh Qtls . 
(6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

( 9 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


2.47 


Groundnut 


2.10 


2.81 


1340 


October 


5250 


0.50 


1.10.2016 

to 
29.12.2016 


31.68 


Soyabeen 


39.24 


57.86 


1474 


October 


3185 


1.00 


20.9.2016 

to 
18.12.2016 


Pulses : 


Crop 


Sown 


Average 


Area 
Lakh 
(Ha. ) 


area 


Expected 
production 

LMT 


yield 
(Kg./Ha.) 


Peak 
arrival 
period 


Lakh 


Ruling Expected Proposed 
market quantity 

duration 
price procure- of Scheme 

ment (90 days ) 

Lakh Qtls. 
( 7 ) ( 8 ) 

( 9 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


3.63 


Urad 


4.50 


2.93 


651 


October 


8000 


0.50 


15.9.2016 


to 


14.12.2016 


4.32 


Moong 


5.02 


3.01 


600 


September 4400 


1.00 


1.09.2016 to 
29.11.2016 


12.20 


Tur 


15.00 


12.56 


837 


November 


2.00 


1.11.2016 


to 
29.1.2017 


The genuineness of Pulses grower shall be established from the 7/12 extract of the field of the 
farmer showing survey number of the land owned by the farmer , its area , Class of the land, revenue 
assessed , and the crop sown and its area is sufficient proof to prove the genuineness of the farmers . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL PORWAL , 


Additional Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६, २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


S 


२२६ 


शुक्रवार , सप्टेंबर २, २०१६ / भाद्र ११, शके १ ९ ३८ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Mantralaya , G. T. Hospital Campus Building, 9th floor, Lokmanya Tilak Marg 
Mumbai 400 001, dated the 2nd September 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND 
FEES ) ACT, 2015 . 

No. MED 1016 / C.R . 69/ 16 /EDU - 2. - In exercise of the powers conferred by section 23 of the 
Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admissions 
and Fees ) Act, 2015 (Mah . XXVIII of 2015 ), the Government of Maharashtra hereby makes the 
following rules to amend the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions 
(Regulation of Admission to the Full Time Professional Undergraduate Medical and Dental 
Courses ) Rules , 2016 regulating the admissions to the First year Full Time Professional Medical 
and Dental Undergraduate Courses in the Unaided Private Professional Educational Institutions 
in the State of Maharashtra , namely: 

1. Short title . — These rules may be called the Maharashtra Unaided Private Professional 
Educational Institutions (Regulation of Admission to the Full Time Professional Undergraduate 
Medical and Dental Courses ) (Amendment) Rules, 2016 . 


2. In rule 5 of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions 
(Regulation of Admission to the Full Time Professional Undergraduate Medical and Dental 
Courses ) Rules , 2016 , in sub - rule ( 1) , 

(i) for entry ( A ), the following entry shall be substituted , namely : 

" ( A ) ( i ) The candidate must be an Indian National. 


( ii ) The Candidate should be Domicile of the State of Maharashtra and should 
possess Domicile Certificate issued by the authority in the State of Maharashtra who is 
competent to issue such certificate for education purpose. However , candidates , other 
than the candidates mentioned in clause (vii ) (b ) hereunder , need not fulfill this eligibility 
criterion for the Academic Year 2016-17 provided all other eligibility conditions , as set 
out herein , are fulfilled by the candidates . 

(iii ) Subject to the eligibility of age prescribed by the Medical Council of India and 
by Dental Council of India , the candidate must have completed 17 years of age on or 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१९ -जानेवारी १, २०२०/ पौष ५-११, शके १९ ४१ 


before 31st December of the year of admission for the course . The Birth Certificate 
indicating name of the candidate , Secondary School Certificate examination i.e. SSC or 
equivalent examination certificate awarded by a recognized Board or School Leaving 
Certificate endorsing the date of birth shall constitute a valid proof of age. 

( iv ) The candidate must be medically fit and should possess a Medical Certificate 
issued by registered and recognized Medical Practitioner. 

(v ) The candidate must have passed the SSC or equivalent examination from an 
institution situated in the State of Maharashtra which is affiliated to recognized Board . 

(vi) The candidate must have passed the HSC or qualifying examination from an 
institution situated in the State of Maharashtra which is affiliated to recognized Board . 

(vii ) Notwithstanding anything contained in clauses (i), (ii), (u ) and (vi), for the 
Academic Year 2016-17, the candidates who comply with following eligibility conditions 
shall also be eligible to seek admission for this category . 

(a ) Persons of Indian Origin ( PIO ) or Overseas Citizens of India (OCI), as 
defined under Section - 7A of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955 ). 

(6 ) In case of a candidate who has passed SSC or equivalent examination from 
an institute outside the State ofMaharashtra is also eligible provided he has passed 
HSC or qualifying examination from an institute in the State of Maharashtra and 
also possess Domicile Certificate issued by the authority , who is competent to issue 

such certificate in the State of Maharashtra for educational purpose .” ; 
( ii ) in entry ( B ), for the brackets, letters and words “ (A ) ( vi) for SSC or clause ( A ) (vii)” 
the brackets, letters and words “ ( A ) (u ) for SSC or clause ( A ) (vi)” shall be substituted ; 

( iii) in entry (C ), for the brackets, letters and words “ ( A ) (vi) for SSC or clause (A ) (vii)" 
the brackets , letters and words “ ( A ) (u ) for SSC or clause ( A ) (vi) " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. BENAKE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६, २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


११ 


२२७ 


शुक्रवार , सप्टेंबर २, २०१६ / भाद्र ११, शके १ ९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 


. 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ . 
क्र . इएनटी.२०१६ / प्र.क्र .१०१ / टी -१ .. 

महाराष्ट्र लोकसेवा 

हक्क अधिनियम, २०१५ ( २०१५ चा ३१ ) च्या कलम ३ ( १ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारांनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थमहसूल व वन विभागाच्या अधिनस्थ महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना 
पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी या बाबी खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीतआहे : 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे 


पदनाम 


( १ ) 


लोकसेवेचा तपशील 

लोकसेवा पद निर्देशित 

प्रथम अपील 
पुरविण्यासाठी अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्याचे 
विहित केलेली 

पदनाम पदनाम 
कालमर्यादा 

(दिवस ) 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 
महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमातील कलम ४ ( २ ) 

३० दिवस 

संबंधित संबंधित 
( ख) मधील तरतुदींन्वये खाली नमूद करण्यात आलेल्या करमणूक 

जिल्हाधिकारी विभागीय 
साधनांसंदर्भात संबंधित अर्जदारांकडून परिपूर्ण अर्ज मिळाल्यानंतर 

आयुक्त 
त्यांना करमणुकीच्या स्थानात प्रवेश देण्याबद्दल व शुल्काबद्दल 
मिळालेल्या रकमांच्या विवरणास 

अनुसरून देय करमणूक शुल्काची 
रक्कम शासनाकडे चुकती करण्याची परवानगी देणे . 


( ६ ) 
सचिव / प्रधान 
सचिव व विशेष 
कार्य अधिकारी 
( अपील व 
रिव्हीजन ), 
महसूल व वन 


विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई . 


भाग चार - ब -२ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


१२ 


परिशिष्ट - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


अ.क्र . 


करमणूक साधनाचा प्रकार 


(१ ) एक पडदा चित्रपटगृह ( Single Screen Theatre ) 
( २ ) बहुविध / बहुपडदा चित्रपटगृह ( Multiplex Theatre / 

Multi- Screen Cinema ) 
( ३ ) बहुआयामी चित्रपटगृह ( Multi- Dimensional 

Cinema( 3Ds/4Ds/5Ds... ) 


( ४ ) व्हिडीओ प्रदर्शन ( Video Exhibition) 
( ५ ) व्हिडीओ खेळगृह ( Video Game ) 
( ६ ) पुल गेम / पुल पार्लर ( Pool Game/ Pool Parlor ) 
( ७ ) बोलींग अॅली ( Bowling Alley ) 
( ८ ) ऑर्केस्ट्रा ( Orchestra ) 
( ९ ) गो- कार्टिंग ( Go- Carting ) 
( १० ) जलक्रीडा ( Water Park ) 
( ११ ) मनोरंजन उद्यान ( Amusement Park ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . माधव वीर, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


१३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mumbai 400 032 , dated the 2nd September 2016 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT , 2015 . 

No. ENT.2016 / C.R.101/ T - 1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah.Act No.31 of 2015 ), the Government 
ofMaharashtra hereby notify the public services rendered by the Revenue and Forests Department 
through the subordinate Revenue offices, along with the stipulated time limits for providing 
such public services, the Designated Officers, First Appellate Authorities and Second Appellate 
Authorities, as specified in the Schedule appended herewith , for the purposes of the said Act :--- 

Schedule 


Sr.No. 


Public Service 


First 
Appellate 
Officer 


Second 
Appellate 
Officer 


Time 

Designated 
Limit for Officer 
Providing 
Service 
(Days ) 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


30 Days 


To allow the concerned applicants 
to pay the amount of entertainment 
duty due and payable in accordance 
with returns of the payments for 
admission to the below mentioned 
type of entertainment and on account 
of the duty , as per the provisions of 
the section 4 ( 2 )(b ) of the Maharashtra 
Entertainment Duty Act,on receipt of 
application , complete in all respects. 


District Divisional Secretary / 
Collector Commissioner Principal 

Secretary 
and Officer 
on Special 

Duty 
(Appeal and 

Revision ). 
Revenue and 

Forests 
Department , 
Mantralaya , 
Mumbai. 


Sr. No. Type of Entertainment 

( 1) Single Screen Theatre 
( 2 ) Multiplex Theatre / 

Multi- Screen Cinema 
( 3 ) Multi- Dimensional 

Cinema( 3Ds/4D /5Ds...) 
( 4 ) Video Exhibition 
(5 ) Video Game 
( 6 ) Pool Game/Pool Parlor 
(7 ) Bowling Alley 
(8 ) Orchestra 
( 9 ) Go -Carting 
( 10 ) Water Park 
( 11) Amusement Park 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MADHAV VEER , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


१४ 


२२८ 


शनिवार , सप्टेंबर ३, २०१६/ भाद्र १२ , शके १ ९ ३८ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

९ वा मजला, गो . ते. रुग्णालय संकुल , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ 


" 


• 


अधिसूचना 
क्रमांक एमएमसी. ०३१६ / प्र.क्र . ८ / अधिनियम . — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद , १९६५ (१९ ६५ चा महा . ४६ ) (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) चा कलम ३(१ ) अन्वये काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना , वैद्यकीय शिक्षण व 

औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक , एमएमसी / २०० ९ / प्र.क्र . (१७४ )/ अधिनियम दिनांक १८ मार्च २०११ (यात यापुढे जीचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे) द्वारे, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिल या परिषदेची स्थापना केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, परिषदेच्या सदस्यांचा कालावधी २० मे २०१६ रोजी संपुष्टात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, मुंबई या परिषदेच्या उपाध्यक्षांनी , अध्यक्ष व परिषदेचे सदस्य यांचेविरुद्ध वित्तीय अनियमितता व 
इतर गंभीर बाबी यासंदर्भात केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याकरिता शासनाने शासन निर्णय क्रमांक एमएमसी ०३१६/ प्र.क्र .८ / अधिनियम दिनांक १६ 
जून २०१६ च्या अन्वये संचालक , आयुष संचालनालय , यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९ ६५ च्या मधील तरतुदीनुसार गठित केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल 
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेस दिनांक २५ जुलै २०१६ च्या पत्रान्वये दोष दुरुस्तीसाठी १५ दिवसांच्या मुदतीसह पाठविण्यात आला होता . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने त्यांच्या विरुद्ध केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणतीही सुधारणा न करता त्यांचा दिनांक ८ 
ऑगस्ट २०१६ च्या पत्रान्वये शासनाने गठित केलेल्या समितीचा चौकशी अहवाल अमान्य करून जाणिवपूर्वक फेटाळण्यात आला ; 

आणि ज्याअर्थी, त्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी उभय पक्षांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकून घेण्यासाठी व नैसर्गिक न्याय प्रदान करण्यासाठी 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी मा. मंत्री ( वै.शि.) यांनी संबंधीतांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेतली 

आणि ज्याअर्थी, सुनावणी दरम्यान उभय पक्षाकडून झालेला युक्तीवाद , सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता, शासन 
अशा निष्कर्षाप्रत आले की , संचालक , आयुष यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद 
अधिनियम, १९ ६५ नियम ३१ (१ ) नुसार अधिकाराचा दुरुपयोग , कर्तव्यात कसुरता, परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजात अनियमितता इत्यादी बाबी दिसून 
आल्या आहेत त्यामुळे अधिनियमातील तरतुदींचा भंग झाल्याचेदिसून आले आहे. याबाबत महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून सादर करण्यात आलेले 
स्पष्टीकरण समाधानकारक आढळले नाही . सबब उक्त अधिनियमातील कलम ३१ मध्ये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून शासनाने आता 
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद बरखास्त करून पुढील परिषद गठित होईपर्यंत उक्त परिषदेचे कामकाज अंतरिम कालावधीसाठी सुरळीत चालावे यासाठी 
शासनाने डॉ . अभय चौधरी , प्राध्यापक व विभागप्रमुख, सुक्ष्मजिवशास्त्र , ग्रॅ.शा.वै.म. व सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई यांची प्रशासक म्हणून 
नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद , १९ ६५ च्या कलम ३१ या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
डॉ . अभय चौधरी, प्राध्यापक व विभागप्रमुख, सुक्ष्मजिवशास्त्र , ग्रॅ.शा.वै.म. व सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई यांची उक्त परिषदेचे सर्व अधिकार 
व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा परिषद नव्याने यधोचितरित्या गठित होईपर्यंत , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . द . कमलाकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


१५ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 

Mantralaya , 9th Floor , G.T. Hospital Complex , 
L. T. Marg , Mumbai 400 001, dated the 2nd September 2016 


NOTIFICATION 


No. MMC -0316 /CR8/ACT . — Whereas, by Government Notification Medical Education and 
Drugs Department No.MMC /2009/CR ( 174 )/ACT dated 18th March 2011 the Maharashtra Medical 
Council (hereinafter referred to as “ the said Council " ) has been constituted under sub - section 
( 1 ) of section 3 of the Maharashtra Medical Council Act, 1965 (No. XLVI of 1965 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) ; 

And whereas , the term of the office of the Members of the said Council has been expired on 
20th May 2016 ; 

And whereas, the Government had enquired into the complaints made by the Vice - President 
of the said Council against the President and Members for financial irregularity and other serious 
matters. The Government had constituted the three member enquiry committee under Chairman , 
Director Ayush as per Government Resolution No. MMC -0316 /CR -8 /ACT dated 16th June 2016 . 

And whereas, the above committee submitted the enquiry report about the irregularities 
was sent to the Maharashtra Medical Council vide letter dated 25th July 2016 for the Committee 
of the irregularities within 15 days . 

And whereas, Maharashtra Medical Council willfully rejected the enquiry committee report 
and did not make any rectification ; 

And whereas , to hear both the parties and to give opportunity to give explanation in the 
matter of irregularity by the said council and for the cause of natural justice , the Hon ble Minister 
Medical Education had a hearing in presence of all concerned on 18th August 2016 , 

And whereas, after hearing both the sides and studying the documents submitted by them , it 
is observed that, as per the enquiry report under Chairmanship of Director Ayush the three 
members committee has observed that the Maharashtra Medical Council has failed in their duties, 
had committed financial irregularities and misused the powers. Hence , Government had come to 
the conclusion that , the Maharashtra Medical Council has misused their powers. The Maharashtra 
Medical Council has also failed to give the proper explanation for the irregularities committed 
by them and dereliction of their duties , therefore Government concluded that the Maharashtra 
Medical Council has misused their powers as provided by Maharashtra Medical Council Act , 
1965. Therefore , the Government decided to dissolve the Maharashtra Medical Council vide 
provisions in section 31( 1 ) of Maharashtra Medical Council Act , 1965 and to appoint Dr. Abhay 
Chowdhary , Professor and Head of the Department of Microbiology , Grant Govt. Medical College 
and Sir J.J. Group of Hospitals to be the person as Administrator to exercise all the powers and 
perform all the duties of the said council during the interim period for the smooth working . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 31 of the Maharashtra Medical 
Council Act , 1965 and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby appoints Dr. Abhay Chowdhary , Professor and Head of the Department of Microbiology , 
Grant Government Medical College and Sir J.J. Group ofHospitals to be a person as Administrator 
of Maharashtra Medical Council to exercise all the powers and perform all the duties of the said 
council for a period of one year or till the new Council is duly constituted , whichever is earlier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. D. KAMALAKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६ , २०१ ९ - जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


१६ 


२२ ९ 


मंगळवार , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १ ९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक मजनिप्रा. २०१६ / प्र. क्र . ( ७ ९ / २०१६ ) / जसं . ( आस्था).- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा १८ ) चे 
कलम ५ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये 
याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, समिती नियुक्ती करीत आहे. ती पुढीलप्रमाणे आहे : 


( क ) मुख्य सचिव 


अध्यक्ष 


( ख ) सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 


... 


सदस्य 


( ग ) सचिव ( जलसंपदा व्यवस्थापन व लाभक्षेत्र विकास ), जलसंपदा विभाग 


सदस्य 


( घ ) संचालक , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मुंबई 


सदस्य 


. 


( ड.) संचालक , विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था (व्हीएनआयटी), नागपूर 


... 


सदस्य 


~ 


( च ) सचिव ( जलसंपदा प्रकल्प व विकास ), जलसंपदा विभाग 


... 


सदस्य सचिव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आय . एस . चहल , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


86 


WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 6th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT, 2005 . 

No. MWRRA.2016 /( 79/2016 )/W.R .(Est.).— In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) 
of Section 5 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act , 2005 (Mah . XVIII of 2005 ) 
and of all other powers enabling it in that behalf, the GovernmentofMaharashtra hereby appoints 
Selection Committee for the purposes of sub -section (5 ) of Section 3 of the said Act, consisting of 
the following, namely : 
( a ) The Chief Secretary . 

President . 
(6 ) The Secretary , Water Supply and 

Member . 
Sanitation Department. 
( c) The Secretary (WRM & CAD ), 

Member 
Water Resources Department. 
( d ) The Director, Indian Institute of 

Member 
Technology , Mumbai. 
(e ) Director, Visvesvaraya National Institute of 

Member . 
Technology (VNIT ), Nagpur . 
(f) The Secretary (WRP & D ), Water 

..... Member Secretary . 
Resources Department . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I. S. CHAHAL 
Principal Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२३० 


मंगळवार , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्र १५ , शके १ ९ ३८ 


वित्त विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१६ / प्र.क्र.९९ / कराधान -१ . महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम ४१ च्या 
उप -कलम ( ५ ) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ पासून, शासन अधिसूचना , वित्त 
विभाग क्रमांक मूवक . १५११/ प्र.क्र . ५७/ कराधान-१, दिनांक ३० एप्रिल २०११ मध्ये खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या , 
१. अनुसूची एक मध्ये, 


- 


~ 


( १) नोंद क्र . १ मध्ये, स्तंभ ( ५ ) मध्ये , अट ( दोन ) नंतर खालील अट दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

"(तीन ) दावेदार व्यापाऱ्याने दिलेल्या कर बीजकामध्ये या नोंदीच्या स्तंभ ( ३ ) मधील विक्रीच्या बाबत प्रतिज्ञापन म्हणून या 
अधिसूचनेला जोडण्यात आलेले प्रमाणपत्र अ अंतर्भूत करावे. ”; 
( २) नोंद क्र .२ मध्ये, स्तंभ ( ५ ) मध्ये , 

( क ) अट (दोन) मध्ये, “पूर्वीच्या टप्प्यावर ” या शब्दानंतर “ नोंद क्र . १ च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार काढलेला " 
हे शब्द , अंक आणि कंस दाखल करण्यात येत आहेत ; 


( ख ) अट ( तीन ) नंतर खालील अटी दाखल करण्यात येत आहेत , म्हणजेच 


" ( चार ) दावेदार व्यापाऱ्याने दिलेल्या कर बीजकामध्ये स्तंभ (३ ) च्या खंड ( क ) नुसार असलेल्या विक्रीच्या बाबत 
प्रतिज्ञापन म्हणून या अधिसूचनेला जोडलेले प्रमाणपत्र ब अंतर्भूत करावे. 

“ (पाच ) दावेदार व्यापाऱ्यानेदिलेल्या कर बीजकामध्ये स्तंभ ( ३) च्या खंड ( ख ) नुसार असलेल्या विक्रीच्या बाबत 
प्रतिज्ञापन म्हणून या अधिसूचनेला जोडलेले प्रमाणपत्र क अंतर्भूत करावे. ”; 


66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २६, २०१९ - जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


१ ९ 


- 


( ३) नोंद क्र .३ मध्ये , स्तंभ ( ५ ) मध्ये, 

( क ) अट ( दोन ) मध्ये, “ तत्सम खरेदीवरील कर ” या शब्दाऐवजी " तत्सम खरेदी संबंधी असलेल्या विक्रीच्या प्रथम टप्प्यावरील 
कर हा नोंद क्र . १ च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार ” हे शब्द, अंक आणि कंस दाखल करण्यात येत आहेत; 
( ख ) अट ( दोन ) नंतर खालील अट दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच 

“( तीन ) दावेदार व्यापाऱ्याने या नोंदीच्या स्तंभ ( ३) मधील विक्रीबाबत त्याने दिलेल्या कर बीजकात प्रतिज्ञापन म्हणून 
या अधिसूचनेला जोडलेले प्रमाणपत्र ड अंतर्भूत करावे. ”; 
( ४ ) नोंद क्र . ४ मध्ये , स्तंभ ( ५ ) मध्ये, अट ( दोन ) मध्ये, “ तत्सम खरेदीवरील कर ” या शब्दाऐवजी “ तत्सम खरेदी संबंधी 
असलेल्या विक्रीच्या प्रथम टप्प्यावरील कर हा नोंद क्र . १ च्या स्तंभ ( ४) मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार ” हे शब्द, अंक आणि कंस दाखल 
करण्यात येत आहेत : 

( ५ ) नोंद क्र . ५ मध्ये, स्तंभ ( ५ ) मध्ये , अट ( दोन ) मध्ये , “ तत्सम खरेदीवरील कर ” या शब्दाऐवजी “ तत्सम खरेदी संबंधी 
असलेल्या विक्रीच्या प्रथम टप्प्यावरील कर हा नोंद क्र . १ च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार ” हे शब्द, अंक आणि कंस दाखल 
करण्यात येत आहेत ”. 

अनुसूची दोनला जोडलेल्या प्रपत्रानंतर खालील प्रमाणपत्रे दाखल करण्यात येत आहेत, म्हणजेच : 


२ . 


" प्रमाणपत्र अ 


[ महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ४१ चे उप - कलम ( ५ ) पहा 
( महाराष्ट्र 

दारुबंदी अधिनियम खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांना जोडलेल्या पीएलएल किंवा सीएल - एक किंवा 

बीआरएल परवाना धारण करणाऱ्या मद्य उत्पादकाने द्यावयाचे प्रतिज्ञापन ) 
मी / आम्ही याद्वारे घोषित करतो की , या बीजकामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विक्रीच्या बाबत महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ 
खाली राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचना वित्त विभाग क्र . मूवक १५११/ प्र.क्र .५७/ कराधान -१, दिनांक ३० एप्रिल २०११ च्या अनुसूची एक च्या 
नोंद क्र . १ च्या स्तंभ ( ४ ) मध्येदिलेल्या सूत्रानुसार येणारा कर , वेगळा गोळा केलेला आहे. 


अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 


नाव 


पदनाम 


प्रमाणपत्र ब 


[महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ४१ चे उप - कलम (५ ) पहा ] 
( महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांना जोडलेल्या एफएल - एक किंवा सीएल -दोन 

परवाना धारण करणारे मद्याच्या घाऊक व्यापाऱ्याने द्यावयाचे प्रतिज्ञापन ) 
मी / आम्ही याद्वारे घोषित करतो की , या बीजकामध्ये दर्शविण्यात आलेली विक्री ही , राज्यामध्ये विक्रीच्या पहिल्या टप्प्यावर कमाल किरकोळ 
किंमत 

लागू 

केल्यावर महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ खाली राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचना वित्त विभाग क्र . मूवक १५११ / 
प्र.क्र .५७ / कराधान-१, दिनांक ३० एप्रिल २०११ च्या अनुसूची एक च्या नोंद क्र . १ च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार मालावर कर 
आकारलेला आहे . 


. 


अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 


नाव 


........ 


पदनाम 


भाग चार - ब -४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


प्रमाणपत्र क 


[ महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ४१ चे उप - कलम (५ ) पहा ] 
( महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांखाली मद्याच्या विक्रीसाठी 

परवाना धारण न करणाऱ्या आयातदारांनी द्यावयाचे प्रतिज्ञापन ) 
मी / आम्ही याद्वारे घोषित करतो की , या बीजकामध्ये दर्शविलेल्या विक्रीबाबत महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ खाली राज्य 
शासनाने काढलेल्या अधिसूचना वित्त विभाग क्र . मूवक १५११ / प्र.क्र.५७/ कराधान -१, दिनांक ३० एप्रिल २०११ च्या अनुसूची एक च्या नोंद क्र . २ 
च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार त्यासमोरील स्तंभ (३ ) च्या खंड ( ख) मधील विक्रीबाबत येणारा कर, वेगळा गोळा केलेला आहे. 


. 


अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 


नाव 


पदनाम 


प्रमाणपत्र ड 


[ महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ च्या कलम ४१ चे उप - कलम ( ५ ) पहा 
( महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांना जोडलेल्या एफएल - दोन किंवा एफएल - बी - आर 
दोन किंवा सीएल / एफएल /टीओडी- तीन किंवा देशी दारुच्या बारचे सीएल - तीन परवाना धारण करणाऱ्या मद्याच्या किरकोळ 

व्यापाऱ्याने द्यावयाचे प्रतिज्ञापन ) 
मी / आम्ही याद्वारे घोषित करतो की , या बीजकामध्ये दर्शविण्यात आलेलीविक्री ही , राज्यामध्ये विक्रीच्या पहिल्या टप्यावर कमाल किरकोळ 
किंमत लागू केल्यावर महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ खाली राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचना वित्त विभाग क्र . मूवक १५११/ 
प्र.क्र .५७ / कराधान-१ , दिनांक ३० एप्रिल २०११ च्या अनुसूची एक च्या नोंद क्र . १ च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार मालावर कर 
आकारलेला आहे . 


अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 


नाव 


पदनाम 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२१ 


FINANCE DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 6th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT. 1516 /CR - 99 / Taxation - 1.— In exercise of the powers conferred by sub -section (5 ) of 
section 41 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 6th September 2016 , amends the Government 
Notification , Finance Department , No. VAT . 1511/C.R.57/Taxation - 1, dated the 30th April 2011 , 
as follows, namely : 


In the said notification , 


1. In SCHEDULE I, appended to the said notification , 


( i) In entry at serial No. 1 , in column (5 ), after condition ( ii ), the following condition 
shall be added , namely : 

" iii ) The claimant dealer shall incorporate a Certificate ‘A ’ appended to this 
notification as a declaration with respect to the sales in column ( 3 ) of this entry in the 
sale bills issued by him .” ; 


( ii) In entry at serial No. 2 , in column (5 ), — 


(a ) in condition (ii), after the words , “ If the taxes ” the words , figures and brackets 
" calculated as per the formula given in column ( 4 ) of entry at serial No.1,” shall be 
inserted . 


(b ) after condition ( iii ), the following conditions shall be added , namely , 


" (iv ) The claimant dealer effecting sales as per clause ( a ) of column ( 3), shall 
incorporate a Certificate B appended to this notification as a declaration with 
respect to the sales in column ( 3 ) of this entry in the sale bills issued by him . 


(u ) The claimant dealer effecting sales as per clause (b ) of column ( 3), shall 
incorporate a Certificate ‘Cappended to this notification as a declaration with 
respect to the sales in column (3 ) of this entry in the sale bills issued by him .” ; 


(iii ) In entry at serial No. 3 , in column (5 ), 


(a ) in condition (ii), after the words, “ If the taxes” the words, figures and brackets 
" at the first point of sale are calculated as per the formula given in column (4 ) of entry at 
serial No. 1" , shall be inserted ; 


(b ) after condition (ii), the following condition shall be added , namely , 


“ iii) The claimant dealer shall incorporate a Certificate D appended to this 
notification as a declaration with respect to the sales in column ( 3 ) of this entry in 
the sale bills issued by him .” ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२०/ पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२२ 


( iv ) In entry at serial No. 4 , in column (5 ), in condition (ii), after the words , “ If the taxes” 
the words, figures and brackets “ at the first point of sale are calculated as per the formula 
given in column (4 ) of entry at serial No. 1", shall be inserted . 


(v ) In entry at serial No. 5 , in column (5 ), in condition ( ii), after the words, “ If the taxes” 
the words, figures and brackets “ at the first point of sale are calculated as per the formula 
given in column (4 ) of entry at Serial No. 1" , shall be inserted . 


2. After the Format appended to the Schedule II, the following Certificates shall be added , 
namely : 


" CERTIFICATE A 


[ See sub -section (5 ) of Section 41 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002] 


(Declaration by a manufacturer of liquor holding License in PLL or CL - I or BRL 
appended to the relevant Rules made under the Maharashtra Prohibition Act.) 


I /We hereby declare that the taxes in respect of sales evidenced by this invoice are collected 
separately as per formula given in column (4 ) of entry at Serial No. 1 of Schedule I of the 
Government Notification , Finance Department, No. VAT. 1511/C.R.57 / Taxation - 1 , dated the 30th 
April 2011, issued under the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002. 


Authorized Signatory 


Name: 


Designation : 


“CERTIFICATE B 


[ See sub -section (5 ) of Section 41 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 ] 


(Declaration by a Wholesaler of liquor holding License in FL -I or CL - II appended to 

the relevant Rules made under the Maharashtra Prohibition Act .) 


I/We hereby declare that the sale evidenced by this invoice is in regard to the goods that 
have been taxed , at the first point of sale in the State after MRP is made applicable , as per 
formula given in column (4 ) of entry at Serial No. 1 of Schedule I of the Government Notification , 
Finance Department, No. VAT . 1511/ C.R.57/ Taxation - 1 , dated the 30th April 2011, issued under 
the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 . 


Authorized Signatory 


Name: 


Designation : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२३ 


“ CERTIFICATE C 


[ See sub - section (5 ) of Section 41 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 ] 
(Declaration by an importer not holding License in respect of liquor sales under 

relevant rules made under the Maharashtra Prohibition Act .) 
I/We hereby declare that taxes in respect of the sales evidenced by this invoice are collected 
separately as per formula given in column (4 ) of entry at Serial No. 2 of Schedule I against clause 
(b ) of column (3 ) in respect of sales mentioned in the said clause (b ) of the Government Notification , 
Finance Department, No. VAT. 1511/C.R.57 / Taxation - 1, dated the 30th April 2011, issued under 
the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002. 


Authorized Signatory 


Name: 


Designation : 


“CERTIFICATE D 


[ See sub -section (5 ) of Section 41 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 ] 
(Declaration by a Retailer of liquor holding License in FL - II or FL -BR - II or CL /FL / 
TOD - III or country liquor bar holding License in CL - III appended to the 

relevant Rules made under the Maharashtra Prohibition Act.) 


I/We hereby declare that the sale evidenced by this invoice is in regard to the goods that 
have been taxed , at the first point of sale in the State after MRP is made applicable , as per 
formula given in column (4 ) of entry at Serial No. 1 of Schedule I of the Government Notification , 
Finance Department, No.VAT. 1511 /C.R.57 / Taxation - 1, dated the 30th April 2011 , issued under 
the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002. 


Authorized Signatory 


Name: 


Designation : 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R.D.BHAGAT , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२४ 


२३१ 


बुधवार , सप्टेंबर ७, २०१६ / भाद्र १६ , शके १ ९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ 
[ संदर्भ : कलम १ चे उप - कलम ( ३)] 

अधिसूचना क्रमांक १ 
[ संदर्भ : नियम १ चा उप -नियम ( २ )] 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६ / (३६४/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप -कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४), ( ५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे , 
लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून लागू शेरा 
कलमे 

होईल ती तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
पिंपळगाव चांभारे लघु प्रकल्प , पिंपळगाव चांभारे लघु प्रकल्पाचे कलम २२ वगळून 

१५ सप्टेंबर २०१६ 
ता . बार्शिटाकळी, जि . अकोला, संपूर्ण लाभक्षेत्र . 

इतर सर्व कलमे 
( ३८४ हे. ). 
२ तामशी को . प . बंधारा , तामशी को . प . बंधारा प्रकल्पाचे 

सर्व कलमे १५ सप्टेंबर २०१६ 
ता . बाळापूर, जि . अकोला, संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
( ४२० हे.). 


१ 


... 


... 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd September 2016 

[ See Setion 1 ( 3 ) of the Act ] 
NOTIFICATION - 1 

( See Rule 1 (2 ) 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 364/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section (3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies areas, Irrigation 
Projects , Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and 
(6 ) of the table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Section 
7 , no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 
Sr. Name of Irrigation Applicable Area Sections 

Date of Remarks 
No. Project 

Applied Applications 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

(5 ) 

( 6 ) 
1 Pimalgaon Chhambhare Entire Command Except 22 

15th September 
M.I.Tank , Area of Pimalgaon 

All other 

2016 . 
Tal. Barshitakli, Chhambhare , M.I.Tank Section 

Dist. Akola ( 384 Hector ). Tal. (384 Hector ) 
2 Tamsi K. T. Weir , Entire Command 

All other 15th September 
Tal. Balapur, Area of Tamsi, 

Section . 

2016 
Dist. Akola (420 Hector ). K. T. Weir , 

Tal. Balapur, 
Dist . Akola 
(420 Hector ) 


By the order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -५ अ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६ , २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 

[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ (३ )] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६/ (३६४/१६ )/ लाक्षेवि ( काम ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च )नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( ३ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ पिंपळगाव चांभारे लघु प्रकल्पाचे, 

संपूर्ण लाभक्षेत्र (३८४ हेक्टर). 


कार्यकारी अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे 
विभाग , अकोला. 


कलमे-६( १ ), ९ ( २ ), ९( ४ ) , ९( ६ ) , ९( ९ ), १०( १ ), 
१२( २ ), १२( ६ ), १२( ९ ), १३ ( १), १३ ( ३ ), १५ ( ४ ), 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १६ (१ ), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ), 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १९( २ ), २१(१), २३( १), २६( १), 
४१, ४२(१), ६८( १), ४४ , ४५, ४७( २ ) व 
म.सिं.प.शे.व्य . 

नियम . 


४८ , 


कलम - ६( ५ ) , ४२( २ ) 


अधीक्षक अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd September 2016 

NOTIFICATION - 2 

[ See Act Section 1 ( 3 )] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 364/16 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act section 2 (f). Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 section 2 ( 4 ), the Government 
of Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers 
and discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 


Canal Officers 


Project and Command 

Area 


No. 


( 1 ) 


1 


( 2 ) 
Entire Command Area 
of Pimpalgaon , 
Chambhare M. I. Tank , 
Tal. Barshitakli, 
Dist . Akola . CCA 
( 384 Hect ) 


( 3 ) 
Executive 
Engineer , 
Akola , 
Irrigation 
Division , 
Akola . 


Sections of MMISF Act, 2005 
of which powers are given to 
Canal Officers . 

( 4 ) 
Sections-6 ( 1), 9 (2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9( 9 ), 10 ( 1 ), 
12 ( 2 ), 12(6 ), 12 ( 9 ) , 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 
18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21( 1 ), 23 ( 1 ), 26 ( 1 ), 41, 
42( 1 ), 68 ( 1 ), 44, 45 , 47 (2 ) and 48 
MMISF Rule Section 3 . 


Section - 6 (5 ), 42 ( 2 ) 


Superintending 
Engineer , 
Akola 
Irrigation Circle , 
Akola . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६ , २०१९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 

[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ (३ )] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६/ (३६४/१६ )/ लाक्षेवि ( काम ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च )नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


( २ ) 
तामशी को . प. बंधारा , ता . बाळापूर , 
जि . अकोला प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र , ( ४२० हेक्टर ). 


कार्यकारी अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे 
विभाग , अकोला . 


कलमे - ६ (१ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९( ९ ), १० ( १) , 
१२( २ ), १२( ६ ), १२( ९ ), १३ ( १), १३ ( ३ ), १५ ( ४ ), 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १६ (१ ), १६( २ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ), 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १९( २), २१(१), २३( १), २६( १), 
४१, ४२(१), ६८( १), ४४ , ४५, ४७( २ ) व 
४८. म.सिं.प.शे.व्य . नियम. 


कलम - ६( ५ ) , ४२( २ ) 


अधीक्षक अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार ,डिसेंबर २६ , २०१ ९ -जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


२ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd September 2016 

NOTIFICATION - 2 

[See Act Section 1 ( 3 )] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 364/16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act section 2 (f). Hence forth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 (4 ), the Government 
of Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers 
and discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. 


Project and Command 


Canal Officers 


No. 


Area 


( 1 ) 


( 3 ) 


Executive 


( 2 ) 
Entire Command Area 
of Tamsi K. T. Weir , 
Tal. Balapur , 
Dist. Akola , (420 Hect ). 


Sections of MMISF Act, 2005 
of which powers are given to 
Canal Officers 

( 4 ) 
Sections - 6 ( 1 ), 9 (2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1), 
12 (2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1), 16 ( 2 ), 18 (2 ), 18 (4 ), 
18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 (2 ), 21 ( 1 ), 22 , 23 ( 1), 26 ( 1), 
41, 42 ( 1) , 68 ( 1 ), 44 , 45 , 47 ( 2 ) and 48 . 
MMISF Rule section 3 . 


Engineer , 
Akola , 
Irrigation 
Division , 
Akola . 


Section - 6 ( 5 ), 42( 2 ) 


Superintending 
Engineer , 
Akola 
Irrigation Circle , 
Akola . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004.EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


